RNI No. MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ५, अंक ३१ 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जुलै २०१९ 


अधिसूचना 
क्रमांक एईओ-१११ ९/ प्र.क्र .१२८ / २०१९/ दहा.- डॉ . आर. बी . देशमुख, भाप्रसे ( महाःएससीएसः २००८ ), यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय 
संचालक, हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ जून, २०१९ 
( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


स . रि . बांदेकर - देशमुख , 

शासनाचे उप सचिव. 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . )- १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

DIRECTORATE OF STEAM BOILERS 
Kamagar Bhavan , 7th Floor , Plot No. C - 20 , Block - E 
Bandra -Kurla Complex , Bandra (East), Mumbai 400 051 


No. S.B. 3 /EXAM BRANCH /2019 /6540.— List of pass candidates of Boiler Operation Engineers 
Examination held from 23rd February 2019 to 25th February 2019 at Terna Engineering College , 
Nerul, Navi Mumbai : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Candidates 

( 2 ) 


Certificate No. 

( 3 ) 


1 


1 


... 


2 


2 


3 


3 


4 


4 


... 


5 


5 


6 


6 


7 


7 


... 


8 


8 


... 


9 


9 


... 


10 


... 


10 


11 


11 


12 


12 


13 


13 


14 


14 


15 


15 


16 


16 


17 


17 


18 


18 


Shikalgar Siraj Ayaju 
Jamdar Veerag Madhukar 
Kawale Manas Rajendra 
Pulate Dipak Eknath 
Raj Anand 
Bagalatti Vinayak Shankar 
Jadhav Shailesh Dnyandeo 
Birje Shashikant Kallapa 
Shah Sumit Mohanlal 
Singh Arvind Kundan 
Sadare Rameshwar Pandurang 
Patil Shankarrao Vishnu 
Bhongade Ravindra Wamanrao 
Gupta Harshal Sureshchandra 
Singan Ram Kisan 
Anuse Giresh Parashuram 
Pawar Jayesh Vijay 
Patil Manish Jaywant 
Deore Sanket Bhaurao 
Vahanka Shailesh Rasikbhai 
Ruplag Kedar Kailas 
Hanwate Pankaj Yogram 
Mule Sanjay Aniruddha 
Thakur Krishna Venkatrao 
Patil Ajit Hanamantrao 
Vishwakarma Shubham 
Shinde Sagar Keshavrao 
Todakar Mahantesh Balasaheb 
Kumar Pritam 
Dushettiwar Piyush Ashok 
Jadhav Himmat Narayn 
Zade Parag Dinkar 
Kanegaonkar Deelip Baliram 
Pundlik Abhijeet Kishor 
Kulkarni Shreedhar Vinayak 
Deshmukh Rahul Gunwantrao 


19 


19 


20 


21 


21 


22 


... 


22 


23 


23 


24 


24 


25 


... 


25 


26 


... 


26 


... 


27 


27 


28 


... 


28 


29 


... 


29 


... 


30 


30 


... 


31 


31 


32 


... 


32 


33 


... 


33 


34 
35 


34 


35 


36 


36 


37 


... 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


( 1 ) 


( 3 ) 


37 


38 


38 


39 


39 


40 


41 


40 
41 


42 


42 


43 


43 


44 


44 


... 


45 


45 


46 


46 


47 


47 


48 


48 


49 


49 


50 


50 


51 


51 


52 


... 


52 


53 


53 


54 


54 


55 


55 


56 


56 


57 


57 


58 


( 2 ) 
Bhartiya Nitish Subhash 
Todkari Rameshwar Chitamber 
Shitole Hemant Lavhaji 
Shinde Abhay Ramchandra 
Ansari Abdul Ghaffar 
Badaradinni Gangappa 
Mulik Rajendra Subhash 
Routray Laxmikanta 
Ashish Kumar 
Gange Pratapsing Devichand 
Patil Pandurang Shivaji 
Karande Keshav Shivaji 
Bhole Nilesh Namdev 
Mansuri Aslam Gulab 
Patiyal Sameesh 
Borgaonkar Arun Shrihari 
Lambe Dilip Natthu 
Patil Vinayak Mansing 
Borkar Nikil Dhananjay 
Bhujade Atul Manohar 
Chouhan Vijay B. 
Likhar Anil Manikrao 
Dhakate Swapnil Purushottam 
Barewar Sudamkumar Kawlu 
Bande Meghana Trimbak 
Satpute Bandu Maruti 
Zodge Mahesh Gulab 
Kokare Vishal Ramchandra 
Panigrahi Alok Ramesh Chandra 
Mahajan Nandu Fakira 
Hirudkar Abhinav Manohar 
Gawande Sanchet Ramesh 
Hedaoo Sanjay Bhaduji 
Gadadare Ajit Tukaram 
Thombare Ashish Gangadhar 
Atkare Somnath Pandurang 
Fulmali Rahul Pravinrao 
Jagatap Dhananjay Pandurang 
Chougule Shital Basappa 
Sao Amit Kumar 
Darekar Manish Pundalik 
Palekar Amol Dattaram 
Londhe Chandrakant Suresh 


58 


... 


59 


59 


60 


60 


61 


61 


65 


62 


66 


63 


... 


67 


64 


68 


65 


69 


66 


70 


67 


71 


... 


68 


72 


69 


73 


70 


74 


71 


75 


72 


76 


73 


77 


... 


74 


78 


... 


75 


79 


76 


80 


77 


81 


78 


82 


... 


79 


... 


83 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


80 


84 


81 


85 


82 


86 


83 


87 


84 


88 


85 


89 


86 


90 


87 


91 


88 


92 


89 


93 


90 


94 


91 


95 


92 


96 


93 


97 


94 


Boxi Rahul Kapileswar 
Nasare Nitin Ashokrao 
Khairnar Samadhan Manik 
Sonar Subhash Jagannath 
Garud Nitin Jaykumar 
Pise Ganesh Nivrutti 
Shinde Anil Anantrao 
Pawar Avinash Babasaheb 
Malewar Nitesh Lalchand 
Chambhare Roshan Mahadev 
Chavan Bajirao Arjun 
Srivastava Ashish Kumar 
Garg Hemang 
Tokalwad Namdev Ganpat 
Malwe Vikil Deorao 
Thakare Rahul Rameshrao 
Wadne Shailesh Shankar 
Haridas Vinod Suresh 
Bawke Ganesh Appasaheb 
Lagad Dhananjay Sampatrao 
Khotele Sudhakar Motiram 
Patil Harshal Govinda 
Nikam Shrikant Hanmant 
Futane Virapaksh Jotyapa 
Hingangave Sachin Rajesh 
Bhoite Ranjit Vitthal 
Thombare Mahesh Pandurang 
Tarale Vikram Vinayak 
Agale Vashisht Kailas 


98 


95 


99 


96 


100 


97 


102 


98 


103 


99 


104 


100 


106 


101 


893 


102 


894 


103 


895 


896 


104 
105 


897 


106 


898 


107 


899 


108 


900 


D. P. ANTAPURKAR , 

Director , 
Directorate of Steam Boilers , 
Maharashtra State , Mumbai. 


Mumbai, 
dated the 24th April 2019 . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
वाचावे : ( १) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष, शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई यांचेदिनांक १६ मार्च, २०१ ९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. 


आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५/ का.क . १५६/शिवकृपा सह ./ २०१९/ ८६०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी । कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे : 


/ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . गजानन ज्ञानदेव घार्गे 


कनिष्ठ अधिकारी 


ठाणे व रायगड 


२ 


श्री . हेमंत रामचंद्र पवार 


कनिष्ठ अधिकारी 


पुणे 


३ 


श्री . संजय नारायण सणस 


कनिष्ठ अधिकारी 


ठाणे 


४ 


श्री . सुखदेव दशरथ शिंदे 


कनिष्ठ अधिकारी 


सोलापूर 


श्री . राजेश नामदेव पवार 


कनिष्ठ अधिकारी 


रायगड 


६ 


श्री . 


विजय मुगुटराव 

इथापे 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


श्री . शरद तानाजी इथापे 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


८ 


श्री . चंद्रकांत शामराव बोराडे 


कनिष्ठ अधिकारी 


ठाणे 


९ 


श्री . निनाद जयहिंद फडतरे 


कनिष्ठ अधिकारी 


पुणे 


१० 


श्री . प्रविणकुमार जगन्नाथ कांबळे 


कनिष्ठ अधिकारी 


पुणे 


११ 


श्री . राजेश वामन गायकवाड 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


१२ 


श्री . अवधुत चंद्रकांत फडणीस 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१३ 


श्री . हणमंत बाबुराव चव्हाण 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


१४ 


श्री . सुभाष सदाशिव ढोबळे 


कनिष्ठ अधिकारी 


पुणे 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


१५ 


श्री . रामदास वसंत कर्णे 


कनिष्ठ अधिकारी 


पुणे 


१६ 


श्री . भरत संभाजी जगदाळे 


कनिष्ठ अधिकारी 


पुणे 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधीत 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा 


( १३ ) संस्थेचे 


पुणे , 
दिनांक १० एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 

अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ . 
(३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, दि बारामती सहकारी बँक लि ., बारामती , जि . पुणे यांचे दिनांक २६ मार्च २०१९ चे 

पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 
क्रमांक ना . बँका / १-सआ/ दि बारामती बँक / का.क्र . १५६/ २०१९ / ७७१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक , ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि बारामती सहकारी बँक लि ., बारामती, जि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 


.. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


सरव्यवस्थापक 


२ 


श्री . रविंद्र शिवाजी बनकर 
श्री . विजय हनुमंत जाधव 
श्री . धैर्यशिल रामचंद्र काळे 
श्री . विश्वास पोपटराव ढवाण 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


उप सरव्यवस्थापक 

शाखाधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 

पुणे , रायगड 
सोलापूर , अहमदनगर 

पुणे, नाशिक . 


३ 


४ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत 

केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि बारामती सहकारी बँक लि ., बारामती, 
जि . पुणे " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखाली 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे, 
दिनांक ३० मार्च २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


१० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 
वाचावे : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ 

ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अवसायक , दि गोरेगाव को - ऑप . अर्बन बँक लि ., गोरेगाव, ता . माणगाव , जि . रायगड ( अवसायनात ) 

यांचा प्रस्ताव दिनांक २९ मार्च २०१ ९ . 


आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / गोरेगाव बँक / का.क्र . १५६ / २०१९ / ७६३ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि गोरेगाव को - ऑप . अर्बन बँक लि ., गोरेगाव, ता . माणगाव, जि . रायगड ( अवसायनात ) या बँकेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक १० डिसेंबर २०१९ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


जनरल मॅनेजर 


रायगड जिल्हा 


२ 


शाखाधिकारी 


रायगड जिल्हा 


ev 


श्री . यु. एल . सहस्त्रबुद्धे 
श्री . व्ही . बी . बैकर 
श्री . पी . एम . शेडगे 
श्री . एस . एस . पांचाळ 
श्री . डी . एच . शेट 


पासिंग ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


४ 


लेखनिक 


५ 


लेखनिक 


रायगड जिल्हा 
पुणे , ठाणे व 
मुंबई जिल्हा 
रत्नागिरी व 
सातारा जिल्हा 


६ 


श्री . एस . एम . गायकवाड 


लेखनिक 


वसुली अधिकारी 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनूसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड यांना सादर करावी. 


~ 


( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यासकिंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि गोरेगाव को - ऑप . अर्बन बँक 
लि ., गोरेगाव , ता . माणगाव , जि . रायगड ( अवसायनात) ” असा फलक लावता येईल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 

वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखाली 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पुणे , 
दिनांक ३० मार्च २०१ ९ . 


~ 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
वाचावे : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ 

ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) व्यवस्थापकीय संचालक, दि कॉसमॉस को - ऑप. बँक लि . ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ), पुणे यांचेकडील 

प्रस्ताव दिनांक ११ जानेवारी २०१ ९, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ व संचालक मंडळ सभा, दिनांक १८ 
जुलै २०१८ मधील ठराव क्रमांक ७ ९. 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / क १५६ / कॉसमॉस बँक / ७५७/ २०१ ९.- मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून 
उक्त कलम १५६ (१ ) अन्वये दि कॉसमॉस को - ऑप . बँक लि . ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ), पुणे या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा प्रस्ताव 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी , सदर बहुराज्यीय 
सहकारी बँकेमध्ये विलीन करण्यात आलेल्या फलटण अर्बन को - ऑप . बँक लि ., फलटण, जरंडेश्वर को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . 
व अमरावती पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . अमरावती या सहकारी बँकांनी विलीनीकरणापूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकाऱ्यांमार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसुरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे : 


सातारा 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . कुलकर्णी अजित श्रीनिवास 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


सहा. महाव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


२ 


मुख्य व्यवस्थापक 


श्री . पुणेकर संजय नारायण 
श्री . शेळके विलास जगन्नाथ 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
मुंबई उपनगरे, ठाणे, 

रायगड , पालघर , 
नवी मुंबई , रत्नागिरी , 
सिंधुदुर्ग जिल्हे . 

महाराष्ट्र राज्य 
मुंबई उपनगरे , ठाणे , 

रायगड , पालघर , 
नवी मुंबई, रत्नागिरी , 
सिंधुदुर्ग जिल्हे. 
महाराष्ट्र राज्य 


३ 


व्यवस्थापक 


४ 


सहायक व्यवस्थापक 


सहायक व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


کیاک 


श्री . पालकर सतिश शांताराम 
श्री . सोनवणे दिलीप गंगाराम 
श्री . लोंढे संजय शिवाजी 
श्री . देशमाने राजेश लक्ष्माण 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सहायक व्यवस्थापक 


७ 


सहायक व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 
अमरावती, 

नागपूर , 
चंद्रपूर , गोंदीया , 
गडचिरोली, 

बुलढाणा, 
वर्धा, भंडारा , 
यवतमाळ, वाशिम जिल्हे . 

अमरावती, नागपूर , 
चंद्रपूर, गडचिरोली, 

बुलढाणा, वर्धा, 
भंडारा, यवतमाळ , 
वाशिम , गोंदीया जिल्हे . 


श्री . खेडकर प्रदीप शरद 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९/ श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


१३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


९ 


श्री . पिंपळकर विशाल शिवदास 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जळगाव , 

धुळे , 

नंदुरबार , 
औरंगाबाद , बीड , नांदेड , 

परभणी, हिंगोली , 
उस्मानाबाद , लातूर , 


जालना जिल्हे . 


१० 


श्री . भोसले अनिल वसंतराव 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


११ 


श्री . मिराशी भालचंद्र वामन 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


१२ 


श्री . येवले दिगंबर वासुदेव 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


१३ 


श्री . कुलकर्णी सुनील श्रीपाद 


व्यवस्थापक 


सातारा , सांगली, 
कोल्हापूर जिल्हे . 

पुणे, अहमदनगर , 
सातारा व सोलापूर जिल्हे 
पुणे व सातारा जिल्हे . 
सातारा , सांगली व 
कोल्हापूर जिल्हे . 

पुणे, अहमदनगर, 
सातारा व सोलापूर जिल्हे. 
पुणे , अहमदनगर व 

सोलापूर जिल्हे . 
सातारा व पुणे जिल्हे . 

पुणे जिल्हा 


१४ 


श्री . कर्वे दिपक नारायण 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


१५ 


श्री . घोडके निलेश शिवराम 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


१६ 


व्यवस्थापक 


श्री . पवार आनंत धोंडू 
श्रीमती म्हाळगी जयश्री संदीप 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


१७ 


सहायक व्यवस्थापक 


अटी. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार फलटण अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., फलटण , जरंडेश्वर को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., 
सातारा व अमरावती पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., अमरावती या सहकारी बँका दि कॉसमॉस को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . ( मल्टीस्टेट 
शेड्युल्ड बँक ) या बहुराज्यीय बँकेत विलीन होण्यापूर्वी सदर बँकांनी प्राप्त केलेल्या अथवा विलीनीकरणाच्या दिनांकास दाखल असलेल्या 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व ९१ अंतर्गत प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकार सदर अधिकारांचा 
वापर करता येणार नाही. 

( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ / ८७० दिनांक १७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांची मान्यता घ्यावी . जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी उक्त बँकेच्या 
वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यावाही करावी . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयात सादर करावी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१ ९/ श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ७ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


. 


( ८ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ९) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि/किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “वसुली अधिकारी , दि कॉसमॉस को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . 
( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) पुणे ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१३) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखाली 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १४ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

(१५ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

( १६ ) एका वसुली अधिकाऱ्याकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत . 

( १७ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव , नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०१९ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१५ 


वाचावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
( १) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) अध्यक्ष सातारा जिल्हा नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई यांचे दिनांक १९ एप्रिल २०१९ चे पत्र 

व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ -५ / का.क. १५६/ सातारा जिल्हा, ना ./ २०१९ / १७९४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या सातारा जिल्हा नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ मधील 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . 


लहु 


राजेश शिंदे 


शाखाधिकारी 


संस्थेच्या 


rangana Raigan कापरत 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


२ 


श्री . मारूती अंतू तेजम 


कर्ज वसुली अधिकारी 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक 
सहकारी संस्था , यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील 
त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ सातारा जिल्हा नागरिक सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१ ९/ श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या यांना हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्च ( Cost 
of process ) दराने वसूल 

करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे , 
दिनांक ५ जुलै २०१९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


वाचावे : (१ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था /सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१८, दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष, करंजामाता सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक १९ मार्च २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ -५ / का.क . १५६ / करंजामाता सह./ २०१९ / ८६५ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या करंजामाता सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खाली अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( ३ ) 


( ४ ) 


१. 


श्री . शिवाजीराव महादेव ठिकेकर 


अध्यक्ष 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई , नवी मुंबई, 

पुणे. 


ठाणे, 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


~ 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 


. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१ ९/ श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ करंजामाता सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सुचनांची कोटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

( १३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापन यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


१ ९ 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


वाचा : (१ ) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) व्यवस्थापक , दि ग्रेटर बॉम्बे को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., मुंबई यांचा प्रस्ताव दिनांक ६ मार्च २०१९ . 


. 


अ . क्र . 


आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ १-सआ / ग्रेटर बॉम्बे बँक/ का.क.-१५६ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक , सहकारी संस्था (प्रशासन ), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि ग्रेटर बॉम्बे को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., मुंबई , बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 

अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
सत्यविजय तुकाराम तावडे जनरल मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

मुंबई , ठाणे , पालघर 
२ . श्री . राजेश विजयसिंग गुजर 

सिनिअर मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

मुंबई, ठाणे, पालघर 
श्री . विजय निवृत्ती कांबळे 

असिस्टंट मॅनेजर वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . सुजय पांडूरंग सावंत 

ऑफिसर वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . विनोद देवराम पाडळे 

ऑफिसर वसुली अधिकारी 

मुंबई, ठाणे, पालघर 
६ . श्री . आनंद गौतम गादिया 

ऑफिसर 

वसुली अधिकारी मुंबई , ठाणे, पालघर 
श्रीमती वैशाली सचिन पालांडे 

ऑफिसर वसुली अधिकारी 

मुंबई , ठाणे , पालघर 


१ . 


श्री . 


३ . 


४ . 


५ . 


७ . 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई ४०० ००१ यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि ग्रेटर बॉम्बे को - ऑपरेटिव्ह 
बँक लि ., मुंबई " असा फलक लावता येईल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक १० एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 
वाचावे : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
(३ ) अध्यक्ष, प्रशासकीय मंडळ, रुपी को - ऑप. बँक लि ., पुणे यांचेदिनांक २८ मार्च २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव. 


.. 


आदेश 


क्रमांक ना . बँक/ १- सआ / रुपी को - ऑप. सह . बँक / का.क . १५६/ २०१९ / ८४२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये रुपी को - ऑप . बँक लि., पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९१, ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . मधुकांत विनायक गरड 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


उप निबंधक , सहकारी संस्था 
तथा विशेष कार्य अधिकारी , 
रुपी को - ऑप . बँक लि . , पुणे 


२ 


श्री . बाळकृष्ण भगवान दरवडे 


अधिकारी , 

श्रेणी-१ 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी. 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१ ९/ श्रावण १०-१६ , शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, रुपी को - ऑप . बँक लि ., पुणे " असा 
फलक लावता येईल . 


. 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून 

वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक १० एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२३ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
वाचा : (१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) जनकल्याण सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेचे दिनांक ५ एप्रिल २०१ ९ रोजीचे पत्र . 

आदेश 
क्रमांक ना . बँक / १- सआ / जनकल्याण बँक / का.क . १५६ / २०१ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये जनकल्याण सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . 

अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . मोहनिश रजाक 

चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी 

संपूर्ण महाराष्ट्र 
श्रीमती पल्लवी सावरगांवकर 

डेप्युटी मॅनेजर वसुली अधिकारी 

रायगड 
श्री . भीमराव बी . जाधव 

ऑफिसर- I वसुली अधिकारी 

मुंबई व ठाणे 
श्री . अटल सिंग 

ऑफिसर-II वसुली अधिकारी 

मुंबई व पालघर 


१ 


२ 


३ 


४ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयानेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ( २), मुंबई यांना सादर करावी. 


, 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९/ श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, जनकल्याण सहकारी बँक लि ., मुंबई " 
असा फलक लावता येईल . 


( ९) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 

वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक १० एप्रिल २०१९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक , (प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


२५ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९/ श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
वाचा - (१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसूलीआदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१८, 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अवसायक , भंडारी को - ऑप.बँक लि . मुंबई ( अवसायनात ) या बँकेचे दिनांक १९ मार्च २०१९ रोजीचे पत्र . 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ १-सआ / भंडारी को - ऑप.बँक / का.क .१५६/ २०१९ / ८२९ . - महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये भंडारी को - ऑप. बँक लि . मुंबई ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१, कलम १०५ , व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजाणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६, अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार 
खालील अटीस अधीन राहुन या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अ.क्र . 


१ 


श्री . नितीन सखाराम किर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ 


श्री . रघुवीर गणेश म्हापणकर 
श्री . शंकर बाबू 

नाईक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


मुंबई व ठाणे 
मुंबई व ठाणे 
मुंबई व ठाणे 


३ 


४ 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


मुंबई व ठाणे 


सौ . शुभांगी संतोष हिर्लेकर 
५ श्री . सुबोध जगन्नाथ सुर्वे 


रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व 

कोल्हापूर 


६ 


श्री . नझीम विराणी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


मुंबई, ठाणे , रत्नागिरी 

व सिंधुदुर्ग . 


अटी : 


~ 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमून्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई -१ यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढुन घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१ ९/ श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, भंडारी को.ऑप बँक लि . मुंबई 
( अवसायनात ) असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परीपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे.बॅकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कमाकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / घोषणा/ आदेश / यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर प्रशासन निबंधक ( प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


२७ 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


वाचा- (१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/वसूली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसूली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोंबर २०१८ 


( ३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड को - ऑप. बँक लि . पिंपरी, पुणे यांचे दिनांक २५ मार्च २०१ ९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव. 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका / १- सआ /पिंपरी -चिंचवड बँक / का.क .१५६ / २०१९ / ७५३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ .किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये पिंपरी-चिंचवड को - ऑप. बँक लि . पिंपरी , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहाकरी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचाहुद्दा 


१ 


श्री . रासकर दिलीप अण्णासो 


व्यवस्थापक 


पुणेजिल्हा 


२ 


श्री . जंगम दिलीप गणपत 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


३ 


श्री . निंबाळकर महेश रामचंद्र 


वरिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी : 


२ . 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार 
कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकारी प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याने निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि “किंवा सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१ ९/ श्रावण १०-१६ , शके १९ ४१ 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड सहकारी बँक लि . पिंपरी, 
पुणे " असा फलक लावता येईल . 


९. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँक वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


११ . 


या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोंबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


नमूद करावा. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 


पुणे , 
दिनांक ३० मार्च २०१ ९ . 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


२ ९ 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


वाचा- ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसूली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र पतसंस्था/ सआ-५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोंबर २०१८. 
( ३ ) दि मोगवीरा को - ऑप . बँक लि ., मुंबई या बँकेचेदिनांक २६ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे पत्र . 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ १-सआ/ मोगवीरा बँक/ का.क.१५६ / २०१ ९ / ७८७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये दि मोगवीरा को - ऑप. बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचेनांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुदा 


१ . 


सिनियर मॅनेजर 


२ . 


ब्रांच मॅनेजर 


मुंबई 
मुंबई 
ठाणे 


३ . 


असि . ब्रांच मॅनेजर 


४ . 


श्री . नारायण जी . मेन्डन 
श्री . मनोज कुंन्दर 
श्री . विनोद सुर्वणा 
यदुवीर बी . पुत्रण 
श्री . दयानंद अमिन 
श्री . सुरेश के . अमिन 
श्रीमती मैत्रेयी रुमडे 


ब्रांच मॅनेजर 


ठाणे 


ब्रांच मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


.با 
६ . 


ठाणे 


सिनियर मॅनेजर 


पालघर 


७ . 


लिगल ऑफिसर 


पालघर 


८ . 


श्री . रमेश सालियन 


सिनियर मॅनेजर 


रायगड 


९ . 


श्री . 


केशव पुत्रण 


ब्रांच मॅनेजर 


नाशिक 


अटी 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतूदीनूसार 
कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


२ . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांना सादर करावी. 

४. वसूली अधिकार प्रदान कलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


६ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि मोगवीरा को - ऑप.बँक लि ., मुंबई " असा 
फलक लावता येईल. 


९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँक वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे .बँकेचे मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


घ्यावा . 


१२. 


वसली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक २ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE S 


Office , Esplanade Court, Mumbai. 


CORRIGENDUM 


Reference : - This Office Notification No. CMM / A - 185 /LEAVE /04 / 2019 , 

dated 5th April 2019 . 
No. CMM /A - 185 /LEAVE /05 /2019. — Shri . S. D. Kamat , Metropolitan Magistrate, 43rd Court, 
Borivali, Mumbai has been granted Earned Leave for three days i.e. from 25th February 2019 to 
27th February 2019. In the above referred Notification , the name of Judicial Officer Shri. S. D.Kamat 
is wrongly entered as Shri S. D. Kadam at Sr. No. 23 . 

Therefore, the above referred Notification (Entry at Sr. No. 23 ) is partially amended to the effect 
that name of the JudicialOfficer be read as Shri. S. D. Kamat instead of Shri. S. D. Kadam . 


Mumbai, 
dated 24th April 2019 . 


M. A. SHINDE , 
I/ c. ChiefMetropolitan Magistrate , 

Esplanade ,Mumbai. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A3902 (i)/2019.— * The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
1. Smt. K. A. Pattebahadur, 

Maternity leave for 180 days from 28th 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 

April 2019 to 24th October 2019 suffixing 
and JudicialMagistrate First Class , 

Diwali holidays from 25th October 2019 
Jalna . 

to 31st October 2019 with permission to 
leaveheadquarter as provided under 
Government Resolutions dated 24th 

August 2009 and 15th January 2016 . 
On return from leave Smt. K. A. Pattebahadur will be reposted as 7th Joint Civil Judge , Junior 
Division and JudicialMagistrate First Class , Jalna. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that Smt. K. A. 
Pattebahadur would have continued to officiate as 7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate First Class , Jalna had she not proceeded on leave during the above period . 

( II ) 
The Charge of the Court of 7th Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate First 
Class, Jalna in absence of Smt. K. A. Pattebahadur is not kept with any other Court. 

* Note . — Necessary entry shall be taken in Original Service Book of Smt. K. A. Pattebahadur 
regarding Maternity leave has been granted as per aforesaid Government Resolutions. 

Two attested photocopies of Bond submitted by Smt. Pattebahadur, as prescribed in Government 
Resolution dated 15th January 2016 are forwarded to your office for pasting the same in her original 
service book as well as your official record . 


Bombay , 
dated 29th May 2019 . 


YOGESH A. RANE , 
Registrar (Insp . II ). 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


THE HIGH COURTAT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A -3902/ 2019/ 1173.— The High Court has been pleased to make the transfer and posting of 
Shri Pravin K. Nardele , Judge , Small Causes Court, Mumbai (Officer on Special Duty to work at 
Court Receiver Office, High Court, Bombay) as Deputy Registrar, High Court , Appellate Side, Bombay 
and to work at Court Receiver Office , High Court, Bombay . 


Bombay, 
Dated 30th May 2019 . 


S.P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read :- High Court Notification No. A - 3902 / 2019 , dated 30th May 2019 . 


No. A3902 / 2019 /1174.— The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officer as shown herein below : 


Name and Present Posting 


New Posting 


1. Shri S. U.Mahadar , 

Metropolitan Magistrate , 39th Court, 
Vile Parle ,Mumbai. 


Metropolitan Magistrate ,41st Court, 
Shindewadi, Mumbai. 


Bombay , 
Dated 31st May 2019 . 


S.P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/2019 /1187.— The High Court has been pleased to repatriate and Post Shri Abhay 
J. Mantri , Registrar (Administration ), High Court of Judicature at Bombay , Aurangabad Bench , 
Aurangabad as Principal District and Sessions Judge, Nagpur vice Shri S. B. Savale retiring on 31st 
May 2019 . 


Bombay , 
Dated 27th May 2019 . 


S.P. TAVADE , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६ , शके १ ९ ४१ 


اللہ 


THE HIGH COURTAT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/2019 / 1188 


I 


The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial 
Officers : 
Name of Judicial Officers 

New Posting 
1 . Shri Vidyadhar B. Kakatkar , 

Judge , City Civil Court and Additional 
District Judge -6 and Additional Sessions 

Sessions Judge ,Mumbai (Officer on 
Judge, Sangli (Officer on Special duty , 

Special duty , High Court, Bombay 
High Court , Bombay to work with Central to work with Central Project Co-ordinaor , 
Project Co- ordinaor , High Court of Bombay High Court of Bombay at Mumbai 
at Mumbai under the e -court Project). 

under the e -court Project). 
2 . ShriMahesh S. Lone , 

Adhoc Judge , City Civil Court and 
Adhoc Judge , City Civil Court and 

Assistant Sessions Judge,Mumbai. 
Assistant Sessions Judge , Mumbai 
(Officer on SpecialDuty High Court, 
Bombay ). 

II 
The High Court has further been pleased to make the ranking ofthe JudicialOfficers in the order 
as shown herein below : 
Name of Judicial Officers 

New Posting 
1. Shri P.G.Bhosale , 

District Judge - 6 and Additional 
District Judge - 7 and Additional 

Sessions Judge , Sangli vice 
Sessions Judge , Sangli . 

Shri V. B.Kakatkar transferred . 
2. Shri R. V. Jagtap , 

District Judge - 7 and Assistant 
District Judge - 8 and Assistant 

Sessions Judge, Sangli vice 
Sessions Judge , Sangli . 

Shri P.G. Bhosale . 
3 . Shri S. P. Pol, 

District Judge - 8 and Assistant 
District Judge - 9 and Assistant 

Sessions Judge , Sangli vice 
Sessions Judge , Sangli . 

Shri R. V. Jagtap . 


Bombay, 
Dated 28th May 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURTAT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read : ( 1) Government Notification No. HCT - 1215 / 843/C.R . 142/Desk - 3 , 

dated 11th February 2016 . 
No. A - 1201/ 2019 /1144.— Smt. Vibha V. Virkar , Director , Public Prosecution , Mumbai shall stand 
retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 31stMay 2019 ( A.O.H.)by superannuation on 
the afternoon of the last day of themonth in which she attains the age of60 years . 


Bombay , 
Dated 3rd May 2019. 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


ATT Vch ( 9.3.fq .) - 4 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


THE HIGH COURTAT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read.— Government Notification , No. HCT- 1215 /843 / C.R . 142/Desk - 3 , 

dated 11th February 2016 . 
No. A - 1201/2019 / 1145.— Smt. Shaikh Shaida Khatun Shafik , Judge , Family Court , Mumbai 
shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 31st May 2019 ( A.O.H.) by 
superannuation on the afternoon of the last day of the month in which she attains the 

age of 60 

years. 


Bombay, 
dated 3rd May 2019 . 


S.P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read.— Government Notification , No. HCT - 1215 / 843/C.R . 142 /Desk - 3 , 

dated 11th February 2016 . 
No. A - 1201 /2019 /1146.— Shri Manik V. Morale, District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Solapur shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 31st May 2019 ( A.O.H.)by 
superannuation on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of60 years. 


Bombay, 
dated 3rd May 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read.— Government Notification , No. HCT- 1215 /843/C.R . 142/Desk - 3 , 

Dated 11th February 2016 . 
No. A - 1201/ 2019 / 1147. — Smt. Neha U. Kapadi,Member ,Motor Accident Claims Tribunal,Mumbai 
shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 31st May 2019 (A.O.H.) by 
superannuation on the afternoon of the last day ofthe month in which she attains the age of60 years . 


Bombay, 
dated 3rd May 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read.— Government Notification , No.HCT - 1215 /843 /C.R . 142 /Desk - 3 , 

dated 11th February 2016 . 
No. A - 1201/ 2019/ 1148. — Shri Shashikant B.Savale , Principal District and Sessions Judge, Nagpur 
shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 31st May 2019 ( A.O.H.) by 
superannuation on the afternoon of the last day of themonth in which he attains the age of 60 years . 


Bombay , 
dated 3rd May 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप - विभाग, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


३५ 


THE HIGH COURTAT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : High Court Notification A - 3902/ 2019 , Dated 15th May 2019 . 


I 


No. A - 3902/ 2019 /1189. — The High Court has been pleased to cancel the entry at Sr. No. 605 of 
Part- II in the High Court Notification of even number , dated 15th May 2019 in respect oftransfer and 
posting of Shri S.K. Sable, Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class, 
Mohadi, District Bhandara as 4th Joint Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate, First 
Class , Yavatmal. 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order 
as shown herein below : 


Name and Present Posting 


New Posting 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Yavatmalvice Shri R.U. Ingle transferred . 


1 . Smt. M.K. Gote 

5th Joint Civil Judge , Junior Division and 

JudicialMagistrate , First Class, Yavatmal. 
2. Smt. N. J. Pethe 

6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Yavatmal. 


5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Yavatmal vice Smt. M.K.Gote . 


3 . 


Smt. V. D. Shirse 
7th Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Yavatmal. 


6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Yavatmalvice Smt. N.J. Pethe . 


4 . 


Shri S. B. Dhembare 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Yavatmal. 


7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Yavatmal vice Smt. V. D. Shirse 


5 . 


Shri P. S. Girgaonkar 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Yavatmal. 


8th Joint Civil Judge, Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Yavatmal vice Shri S.B. Dhembare . 


6. Smt. S. M.Mane 

10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Yavatmal. 


9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Yavatmal vice Shri P. S. Girgaonkar . 


7 . 


Smt. G.M.Nimdeo 
11th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Yavatmal. 


10th Joint Civil Judge, Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Yavatmal vice Smt. S.M.Mane . 


Bombay , 
Dated 27th May 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


ATT Job (7.3.fal .) - 4.37 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


I 


No. A - 3902 /2019 / 1143. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings of 
the following Judicial Officers : 


Name and Present Posting 
1 . Shri R. S. A. Shaikh 

10th Joint Civil Judge , Junior Division and 

JudicialMagistrate , First Class, Ahmednagar . 
2. Shri D. R. Kulkarni 

5th Joint Civil Judge, Junior Division and 

JudicialMagistrate, First Class , Latur. 
3. Shri A. A. Utpat 

7th Joint Civil Judge , Junior Division and 

JudicialMagistrate , First Class, Latur. 
4. Shri P.K. Dhondge 

10th Joint Civil Judge , Junior Division and 

JudicialMagistrate, First Class , Nanded . 
5 . Shri G.R. Dornalpalle 

12th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nanded . 
6. Shri I.A.K.Y.A.Khan 

6th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Parbhani. 
7. Shri S. S. Khirapate 

7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Parbhani. 


New Posting 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kopargaon , District Ahmednagar. 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nilanga , District Latur . 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate, First Class , 
Ahmedpur, District Latur . 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Kandhar , District Nanded . 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Naigaon -Bazar , District Nanded . 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Hingoli, District Parbhani. 
Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Sonpeth , 
District Parbhani. 


II 


The High Court has further been pleased tomake the ranking of the Judicial Officers in the order 
as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Smt. S. Y. Shaikh 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
11th Joint Civil Judge, Junior Division and and JudicialMagistrate , First Class, 
JudicialMagistrate , First Class , Ahmednagar . Ahmednagar vice Shri R. S. A. Shaikh 

transferred . 
2. Smt. U.K.Gangane 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and and JudicialMagistrate , First Class , 
JudicialMagistrate , First Class , Latur. 

Latur vice Shri D. R.Kulkarni 

transferred . 
3 . Shri N. A.N.Mudassar 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
11th Joint Civil Judge, Junior Division and and JudicialMagistrate, First Class , 
Judicial Magistrate , First Class, Nanded . 

Nanded vice Shri P.K. Dhondge 
transferred . 


Bombay, 
Dated 25th April 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप - विभाग, 

गुरुवार 

ते बुधवार , 

ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६ , शके १ ९ ४१ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


गृह विभाग 


मंत्रालय (मुख्य इमारत ), २ रा मजला 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जून २०१९ 


अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी. ०३१ ९ / प्र.क्र . ७१ / परि -४.- श्री . राजेंद्र निलकुमार शिंदे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय , ठाणे हे दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


द . ह . कदम . 
शासनाचे अवर सचिव . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू 

चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जून २०१ ९ 


अधिसूचना 
क्रमांक इएसटी. २०१ ९/ प्र.क्र . १९ ६ / का -२.- श्री . नितीन वीरसेन जिवने , न्यायाधीश , नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांची विधि 
सल्लागार -नि -सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर ते विभागात रूजू होतील त्या दिनांकापासून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. बा . सादिकले, 
शासनाचे अवर सचिव . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 

जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
३ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जून २०१ ९ 


अधिसूचना 
क्रमांक आरटीओ २०१९ /प्र.क्र . १५२/ १९/ आस्था ( वर्ग २).- उप अभियंता संवर्गातील खाली नमूद केलेले अधिकारी हे त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या दिनांकास , शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेले आहेत . 


अ.क्र . 


क्षेत्रिय कार्यालयाचे नांव 


अधिकाऱ्यांचे नांव 


सेवानिवृत्त 
दिनांक 


१ 


१ 


३१.०१.२०१ ९ 


२ 


३१.०५.२०१९ 


३ 


३१.१२.२०१८ 


४ 


३१.१०.२०१८ 


३०.११.२०१८ 


६ 


३१.१२.२०१८ 


३१.१२.२०१८ 


८ 


२ 

३ 
अधीक्षक अभियंता ( दरवाजे) 

श्री . वसंत जगन्नाथ येवले , 
मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक सहायक अधीक्षक अभियंता 
अधीक्षक अभियंता ( दरवाजे) 

श्री . प्रकाश भुजगौंडा नेजकर, 
मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक उपविभागीय अधिकारी 
मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प , 

श्री.प्र.पां. कोल्हे 
जलसंपदा विभाग, अमरावती 

उपविभागीय अभियंता 
अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे श्री . दि.ब. कुळकर्णी 
प्रकल्पमंडळ, यवतमाळ 

उपअधीक्षक अभियंता 
मुख्य अभियंता, दक्षता पथक , 

श्री . वामन गो . देशमुख 
( पुणे परिमंडळ) पाटबंधारे विभाग, पुणे उप विभागीय अभियंता 
अधीक्षक अभियंता , गुण नियंत्रण मंडळ, श्री .शिरीष वि . 

कुलकर्णी, 
पुणे-६ 

उपविभागीय अभियंता 
अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ , श्री . दत्तात्रय एकनाथ जोशी 
पुणे-६ 

उपकार्यकारी अभियंता 
अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण श्री . उदय व. आजगावकर, 
मंडळ, नागपूर 

उपकार्यकारी अभियंता 
मुख्य अभियंता , नियोजन व जलविज्ञान , श्री . सुधीर दशरथ यावलकर , 
नाशिक 

उपविभागीय अधिकारी 
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास श्री . श्यामसुंदर पुं. विसपुते , 
महामंडळ तापी, जळगाव 

उपविभागीय अभियंता 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे श्री.अशोक पंढरीराव जाटोळ , 
विकास महामंडळ, पुणे 

उप विभागीय अभियंता 
मुख्य अभियंता ( यांत्रिकी), 

श्री.अशोक राजाराम फडतरे, 
जलसपंदाविभाग, नाशिक 

सहायक अधिकक्ष अभियंता 
मुख्य अभियंता ( यांत्रिकी), 

श्री .शिवदास पंढरीनाथ पवळे , 
जलसपंदा विभाग, नाशिक 

उप अभियंता 
अधीक्षक अभियंता, आधारसामग्री संकलन, श्री . प्रदीप दत्तात्रय कुलकर्णी, 
नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक -४ उपविभागीय अधिकारी 
अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक , 

श्री . भालचंद्र श्रीकृष्ण जोशी , 
( पुणे परिमंडळ ) पाटबंधारे विभाग, पुणे उपविभागीय अभियंता 


३१.१२.२०१८ 


९ 


३१.१२.२०१८ 


१० 


३१.०५.२०१८ 


११ 


२८.०२.२०१ ९ 


१२ 


३१.०३.२०१९ 


१३ 


३१.०३.२०१ ९ 


१४ 


२८.०२.२०१ ९ 


१५ 


३१.०३.२०१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९/ श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


अ.क्र . 


क्षेत्रिय कार्यालयाचेनांव 


अधिकाऱ्यांचे नांव 


सेवानिवृत्त 
दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


कार्यकारी अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद | श्री. विठ्ठल सुभानराव कुंजीर, २८.०२.२०१९ 
विशेष कक्ष गट क्र .४, पुणे -१ 

उपविभागीय अभियंता 
मुख्य अभियंता ( यांत्रिकी), 

श्री . दिलीप किसन माने , ३०.०४.२०१ ९ 
जलसपंदाविभाग, नाशिक 

उप आभयंता 
मुख्य अभियंता (विद्युत , 

श्री. अांत गोविंद काजरोळकर , | ३१.०५.२०१९ 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 

विशेष अधीक्षक 
मुख्य अभियंता ( जलसपंदा), 

श्री . रामचंद्र नायकु कुंभार , ३१.०५.२०१९ 
जलसंपदा विभाग, औरगाबाद 

विशेष अधीक्षक 
मुख्य अभियंता ( यांत्रिकी), 

श्री . राजेंद्र सदाशिव पाटील, उप | ३०.०४.२०१९ 
जलसपंदा विभाग, नाशिक 

अभियंता 
मुख्य अभियंता ( यांत्रिकी), 

श्री . मत्न हिराचंद्र शहा, ३०.०४.२०१९ 
जलसपंदा विभाग, नाशिक 
मुख्य अभियंता ( यांत्रिकी , 

श्री. पुरुषोत्तम म. कुळकर्णी, ३१.०५.२०१९ 
जलसर्पदा विभाग , नाशिक 

उप अभियंता 


२० 


२१ 


उप अभियंता 


२२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अरविंद वि . पगार, 
शासनाचे अवर सचिव . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


जलसंपदा विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
३ रा मजला, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जून २०१९ 


अधिसूचना 
क्रमांक आरटीओ २०१९ / प्र.क्र . १५२/ १९ / आस्था ( वर्ग २).- उप अभियंता संवर्गातील खाली नमूद केलेले अधिकारी हे त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या दिनांकास शासकीय सेवेतून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झालेले आहेत. 


अ.क्र . 


क्षेत्रिय कार्यालयाचे नांव 


अधिकाऱ्यांचे नांव 


सेवानिवृत्त दिनांक 


२ 


३ 


४ 


१ 


मुख्य अभियंता, 


२८.०२.२०१९ 


। 


-- 


। 


-- 


श्री . ज्ञानेश्वर नारायणराव गायकवाड, 
उपविभागीय अभियंता 
श्री . भारत कृष्णाजी भालके , 
उप विभागीय अभियंता 


। 


नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक 
। मुख्य अभियंता (वि.प्र.), 

जलसपंदाविभाग , पुणे 


२ 


२८.०२.२०१ ९ 


। 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


- 


अरविंद वि . पगार, 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


